हंगाम 2024-2022 व हंगाम 22-2023 
मधील किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत 
कडधान्ये व तेलबिया यांच्या हमीभावाने 
केल्या जाणाऱ्या खरेदीसाठी अनुषंगिक 
खर्चाचे दर निश्चित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन आदेश, क्रमांक:- सपस-२०२१/प्र.क्र.१४७ (भाग-१) /२४-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ सप्टेंबर, २०२१ 


संदर्भ -: 

१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील 
निर्णय 

२. शासन आदेश, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक :- सपस/२०१९-प्र.क्र-२४/१३६.स ,दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ , 

३. शासन आदेश, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक:- सपस/२०१९-प्र.क्र-२४/१३६.स ,दिनांक ९ सप्टेंबर .२०१९ , 

४. शासन शुध्दीपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक:- सपस/२०१९-प्र.क्र-२४/ १३६ .स ,दिनांक २४ ऑगस्ट२०२० , 

५. शासन आदेशा ,सहकार पणन व ,वस््रोद्योग विभाग 
क्रमांक:- सपस/२०२०-प्र.क्र-२४/ १२७.स ,दिनांक १४ ALAR? , 

६. प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील 
निर्णय, दिनांक १५/९/२०२१ 


शासन आदेशा :- 

संदर्भाधीन दिनांक २४.८.२०२० च्या शासन आदेशान्वये खरीप हंगाम २०२० व रब्बी 
२०२१ करिता किमान आधारभूत दराने नाफेड व भारतीय अन्न महामंडळ यांच्यावतीने हमीभावाने 
खरेदी करण्यासाठी रुपये ४०/- प्रति क्विंटल प्रमाणे अनुषंगिक खर्चाचे दर निश्चित करण्यात 
आले होते. 


शासन आदेश, दिनांक ३/९/२०१९ अन्वये किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत 
हमीभावाने केल्या जाणाऱ्या खरेदीसाठी अनुषंगिक खर्चाचे दर निश्चित करण्यासाठी प्रधान सचिव 
(सहकार व पणन) यांचे अध्यक्षतेखाळी गठित केलेल्या समितीच्या बुधवार, दिनांक १५.९.२०२१ 
रोजी आयोजित बैठकीमध्ये खरीप हंगाम २०२१ व रब्बी हंगाम २०२२ साठी रुपये ४४/- प्रति 
क्विंटल दर लागू राहतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः सपस-२०२१/प्र.क्र.१४७ (भाग-१) /२४-स 


अनुषंगिक खर्चाचे दर पुढील बाबींसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत:- 


(Per Quintal) 
[No.|  ~—~—_—s*#PParticulars s || 5$.| 
1 | Marking on bag & cost of Sutli 4.50 
2 | Labour charges for shifting from weightment scale & 7.50 
stitching 
3 | Loading to truck from APMC (including warai) 13 
4 | Unloading & Stacking at MSWC/CWC 14.50 
5 | Internal transportation 2.50 
| 6 | Thappi 2 
Total | 4A 


२. उपरोक्त नमूद अनुषंगिक खर्चाचे दर हंगाम २०२१-२२ व हंगाम 2022-23 साठी लागू 
राहतील. 


३. तसेच हंगाम २०२०-२१ व हंगाम २०२१-२२ साठीच्या वाहतूक खर्चाबाबत स्वतंत्रपणे 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. 


४ खरेदीसाठी लागणाऱ्या बारदान्याचा दर हा निविदेमध्ये प्राप्त होणाऱ्या दरानुसार राहील. 
यासाठी निविदेच्या दर समितीमध्ये नाफेडच्या प्रतिनिधीचा समावेश असेल. 


uy, सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०९२३१२५५४३७७०२ 
असा आहे. हा आदेठशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunanda M Ghadyal: 


Sunanda M य eas 


MARKETING & TEXTILES DEPARTMENT, postalCode=400032 


5 


2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467 165ac5bc96435 15d80ba9ed 


f650dad6e8311b45, 


॥ bi Sadff25 13f33afa9ed70c79c5a4636204d8bb404 
Obf2c6c2470d0f20d8dc79q, id had 


Date: 2021.09.23 12:55:53 +05'30' 


(सुनंदा मो.घडयाळे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


) मा. मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई 
) 
) 


अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 
आयुक्‍त (कामगार), कामगार भवन, ४ था मजला सी-२०, ई ब्लॉक, रिझर्व्ह 
बँकेसमोर, वांद्रे-कुर्ला संकुल,वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०००५१ 

६) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७) कार्यकारी संचालक, दि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः सपस-२०२१/प्र.क्र.१४७ (भाग-१) /२४-स 


८ 
९ 


व्यवस्थापकीय संचाळक, महाएफपीसी, पुणे 
व्यवस्थापक, नाफेड, मुंबई 
) व्यवस्थापक, भारतीय अन्न महामंडळ, मुंबई 
) संचालक, Yaa फार्मर प्रोडयुसर कंपनी, अहमदनगर 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,वॅपको, नागपूर 
) 
) 
) 


) 
) 


सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (पणन संचालकांमार्फत) 
सर्व सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत) 
कार्यासन-२४ स ,निवडनस्ती. 


१४ 
१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


